पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी 
यांनी Escon Elevators Pvt. Ltd. या 
संस्थेची देखभाल व दुरुस्तीची देयके अदा 
करण्यासाठी कार्योत्तर मंजूरीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : पुलदे - २०१७/ प्र.क्र.१८/सांका.-२. 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ३१ मार्च, २०१९. 


वाचा : प्रकल्प संचालक, पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, मुंबई यांचे पत्र क्र. 
पुलदे/११३३, दि.२०.०३.२०१९. 

प्रस्तावना:- 

पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, मुंबई येथीळ उदवाहन यंत्रणेची दैनदिन 
देखभाल, दुरुस्ती व परिचलनाचे काम M/s. Escon Elevators Pvt. Lid. या कंपनीस कळला 
अकादमी इमारत ३ उदवाहने याची दि.१.४.२०१४ ते दि.३१.०३.२०१८ आणि रविंद्र नाट्य मंदीर २ 
उदवाहने दि.१.४.२०१४ ते ३१.५.२०१८ या कालावधीतील प्रलंबित देयकास कार्योत्तर मंजूरी 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, मुंबई येथीळ उदवाहन यंत्रणेची दैनदिन 
देखभाल, दुरुस्ती व परिचलनाचे काम M/s. Escon Elevators Pvt. Lid. या कंपनीस कला 
अकादमी इमारत ३ उदवाहने याची दि.१.४.२०१४ ते दि.३१.०३.२०१८ आणि रविंद्र नाट्य मंदीर २ 
उदवाहने दि.१.४.२०१४ ते ३१.५.२०१८ या कालावधीतील प्रलंबित देयके कार्योत्तर मंजूरीव्दारे 
अदा करण्यास खालील तक्त्यात दर्शविण्यात आल्यानुसार मान्यता देण्यात येत आहे. 


कला अकादमी इमारत रविंद्र नाटय मंदिर इमारत 
कालावधी रक्‍कम रूपये कालावधी रक्‍कम रूपये 

१.४.१४.ते ३०.९.१४ ३,२४,०००/- | १.४.१४ ते ३०.९.१४ १,७८,१४०/- 
१.१०.१४.ते ३१.३.१५ ३,२४,०००/- | १.१०.१४.ते ३१.३.१५ १,७८,१४०/- 
१.१०.१६.ते ३१.३.१७ ३,१७,३०२/- | 9.8.94 ते ३०.९.१५ १,७८,१४०/- 
१.४.१७.ते ३०.६.१७ १,५८,६५१/- | १.१०.१५ ते ३१.३.१६ १,७८,१४०/- 
१.७.१७ ते ३०.९.१७ १,५८,६५१/- | १.६.१७ ते ३०.११.१६ २,२०,७०४/- 
१.१०.१७ ते ३१.३.१८ ३,१७,३०२/- | १.१२.१६ ते ३१.५.१७ २,२०,७०४/- 
Po Po | १.६.१७ ते 30.99.99 २,४२,७७५/- 
Poe Po | 9.92.99 ते ३१.५.१८ २,४२,७७५/- 

एकूण रक्‍कम १५,९९,९०६/- एकूण रक्‍कम १६,३९,५१७/- 
एकूण रक्‍कम रु. ३२,३९,४२३/- 


शासन निर्णय क्रमांकः पुलदे - २०१७/ प्र.क्र.१८/सांका.-२. 


०२. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र.झेड डी-२, २२०५ कला व संस्कृती (००) (१०१) ललित 
कला शिक्षण (०७) कळला अकादमी (०७) (०१) पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कळा अकादमी, मुंबई (२२०५ 
१४६३) १३ कार्यालयीन खर्च या लेखाशिर्षातर्गत सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील उपलब्ध 
तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


०३. प्रस्तुत प्रकरणी लेखाधिकारी, पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कळा अकादमी, मुंबई यांना "आहरण 
व संवितरण अधिकारी" व प्रकल्प संचालक, पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, मुंबई यांना 
"नियंत्रण अधिकारी" म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


०४. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र. १५६/२०१९/व्यय-१५, 
दि. ३१.०३.२०१९ अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०३३११७२८३५७८२३ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sawant Balasaheb Ishwar 
Date: 2019.03.31 17:33:21 +05'30' 


(बाळासाहेब सावंत) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


) मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई. 
) प्रकल्प संचालक, पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कळा अकादमी, मुंबई. 

) अवर सचिव (अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) संचालक, M/s. Escon Elevators Pvt. Ltd. मुंबई 

) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परिक्षा), मुंबई. 
) 

) 

) 


Ee) 


AD 


Cc ww 


o~ 


4 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
निवड नस्ती, सां.का.२. 


£33) 


9 
८ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


